कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५०/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- ११ मार्च, २०२०. 


पहा : १) प्रमुख न्यायाधीशा,कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.११/२०२०, 
दि.०२.०१.२०२०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


कोटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 
आस्थापनेवरील १६ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. 
संदर्भ क्र. २ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२०पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले 
आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर येथील १६ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ठ अ मध्ये 
दर्शविलेल्या एकूण १६ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०२० ते दि.३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र 
न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन 
या SARIS" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या 
वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२ फ़ेब्रुवारी, 
२०२० द्वारे प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५०/का-नऊ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००३१२१५३०४८४११२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Uday Balkrishna 
Shukla 


(उ. बा. शुक्‍ल) 
विधिसल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति, 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर, 
3) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर, 
8) महालेखापाल-एक/दोन ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


o~ 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक कौटुंन्या -१११८/प्र.क्र.५०/का-नऊ 
दिनांक: ११ मार्च, २०२० सोबतचे परिशिष्ट 'अ 
अस्थायी पदे : कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर 
न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 
पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा 
क्रमांक व दिनांक 


न्यायाधीडा सीआरसी ४७९२/५०८/(५२)११, दि.२१.५.१९९२, 
i a ae एफसीएन १०९९/६७२/(८५)का-११,दि.१६.१.२००६ 
शड चा 
a 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ae 
oo 
अधिक्षक 
कनिष्ठ लिपीक 


सीएआर ४७९०/१०९७/(१६३)-का-११ 
सीआरसी ४७९२/५०८/(५२)११, दि.२१.५.१९९२, 
एफसीएन १०९९/६७२/(८५)का-११,दि.१६.१.२००६ 


एकूण पदे १६ (सोळा) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


